पुणे शहरामध्ये सुरक्षा व्यवस्था बळकट 
करण्यासाठी सुमारे १४०० सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याच्या प्रस्तावास तसेच त्यासाठी 
येणाऱ्या अंदाजे रु. २२५.०० कोटी इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय HATH: आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9७१/विशा-४ 
जागतिक व्यापार केंद्र, ३०वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ ऑक्टोबर, २०१३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक: आयएसएस-१००९/प्र.क्र.३१३/विज्ञा-४, 
दि. २७ जुले, २०११. 
२) पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र पशा-६/सीसीटीव्ही कॅमेरा/ ७८४२/२०१२,दि.०७ ऑगस्ट, 
२०१२. 
३) आरएफपी व्हॉल्युम-१ मधील कलम क्र. ११. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील सुरक्षेच्या दृष्टीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे गरजेचे 
झाले आहे. दि. १.८.२०१२ रोजी पुणे येथे झालेल्या बॉम्ब स्फोटाच्या पार्श्वभुमीवर पुणे शहरामध्ये सुरक्षेच्या 
दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे गरजेचे होते. त्याअनुषंगाने आवश्‍यक निविदाप्रकिया संदर्भाधीन दि. 
२७ जुले, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय शक्‍तीप्रदान समितीने पार पाडली असून अंतिम निविदाकारांची निवड 
केळी आहे. सदर प्रकल्पासाठी येणाऱ्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 
पुणे शहरामध्ये सुमाने १४०० HAS सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यास तसेच हा प्रकल्प 
राबविण्यासाठी लागणाऱ्या अंदाजे रुपये २२५.०० कोटी (रुपये दोनशे पंचवीस कोटी फक्त) इतक्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सरदर प्रकल्पासाठी येणारा खर्च संबंधित कंपनीला Request For Proposal (RFP) मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे एकरकमी अदा न करता पुढील सहा वर्षाच्या कालावधीत (प्रकल्प कार्यान्वित 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४ 


झाल्यावर २०% उर्वरित ८०% २० समान हप्त्यामध्ये) अदा करावा जेणेकरुन प्रकल्प सुयोग्य स्थितीत 
चालू राहण्याची कटाक्षाने खबरदारी संबंधित कंपनीकडून घेण्यात येईल. 

३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीसांवरील भांडवली खर्च, 
(००)८००- इतर खर्च, (००)(०९)- सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करणे, ५२- 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (४०५५ ०२२३) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र. सीओएम-१०९८/प्र क्र २१२/ ९८/३९, 
दिनांक ०५ ऑक्टोबर, २००१ मधील तरतुद पुढीलप्रमाणे :- “उच्चाधिकार समितीने दिलेली मान्यता 
म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान, नियोजन व वित्त विभागांनी दिलेली मान्यता आहे, असे समजण्यात येईल.” 
या तरतुदीनुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०१५१२५२४२५७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 
2 ra kas h Tatyasaheb Goud 
DN: CN = Prakash Tatyasaheb 
Goud, C = IN, S = 
T aty asa h e b MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
G 0 U d Date: 2013.10.15 13:17:36 
+05'30' 


(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई. 

२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. पोलीस आयुक्त, पुणे. 

४. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका. 

५. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग, व्यय-७ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४ 


११. गृह विभाग, कार्यासन बीयूडी १ / पोल-४, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती, foam ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रत, माहितीसाठी : 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 
७. सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई. 


mn 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


